विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरिता सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०१९. 


वाचा- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्रमांक गृनियो-२०११/ प्र.क्र.१११/ 
विजाभज-१, दि.२७/१२/२०११. 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्रमांक गृनियो-२०११/ प्र.क्र.१११/ 
विजाभज-१, दि.३०/१/२०१३. 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्रमांक गृनियो-२०११/ प्र.क्र.१११/ 
विजाभज-१, दि.१२/८/२०१४. 
४) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दि.२४/१/२०१८. 
५) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दि.८/१/२०१९. 
६) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दि.८/३/२०१९. 
७) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
८) विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०१९/ 
प्र.क्र.१७०/अर्थसंकल्प, दिनांक ४/४/२०१९. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना सुधारीत करण्याबाबत शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आळेला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व निधी 
वितरणाकरीता संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले होते. परंतु सदर 
योजनेंतर्गत शासन स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निधी वितरणाबाबत विलंब होत असल्याचे 
निदर्शनास आले. त्यामुळे निधी वितरणाबाबत त्वरीत कार्यवाही व्हावी याकरिता संदर्भ क्र. ८ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये सहसचिव, विजाभज, इमाव विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षापासून यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी 
दिलेल्या कामांना निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने संचाळक, इमाव, सावशैमाव, विजाभज आणि विमाप्र 
कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या ऐवजी संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, 
समाजकल्याण यांची आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 
२. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेच्या कामाबाबतचा 
अहवाल तसेच महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२३०१७०३२४५५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Bhaurao 11.0 01 re ee 


2.5.4.20=692454783803b 1 bf08be0ff2505a0 1 ebS78c6 1 edfbb827457be570 


4f5b: 


' erialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca14b4 
ag hunath Gavit smears : 


2019.12.31 16:42:59 +05'30 


(भा. र. गावित) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (इमाव, सावशैमाव, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय 
४. मा.राज्यमंत्री (इमाव, MTA, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

६. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, विजाभज, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग, 

९. संचालक, इमाव, सावशैमाव, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

११. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण 

१२. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी 

१५. सर्व निवासी लेखा अधिकारी 

१६. निवडनस्ती (विजाभज-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


